Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


A 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २६-नोव्हेंबर १ , २०१७/ कार्तिक ४-१० , शके १९३९ [पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


१- ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती १-६ ।। 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - (भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६९१ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ.- भू .सं .- अ. का .- कलम १९ मंजुरी- कावि -८४७ -२०१७. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना 
अ. - एक - १ ( १४८४) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७ / कार्तिक ४-१० , शके १९३९ 


शासन निर्णय क्रमांक टि . पी . एस .२८९२- ११८० -सीआर -९०- ९२ ( बी )- युडी- १३, दिनांक ०४- १२- १९९२ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक २५-०२ 
१९९३ ला अंमलात आलेली आहे . (त्यामुळे कलम ११ ची अधिसूचना परत प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही .) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये ( अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना 
शासन निर्णय क्रमांक टि . पी. एस.२८९२-११८०- सीआर- ९०-९२ ( बी)-युडी- १३, दिनांक ०४- १२ - १९९२ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक २५- ०२ 
१९९३ ला अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये नोटीस काढण्याची आवश्यकता नाही.)दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री 
पटली आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी ईब्राहित एम . चौधरी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


500 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- ४७ -२०१४ - १५ , 


मौजा बडनेरा, तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक / 
सर्वे क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


स . क्र . १८३, भो - वर्ग १ 


० ९६ 


एकूण क्षेत्र . . 


०९६ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : अमरावती शहराचीविकास योजना. 


(२ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - आरक्षण क्रमांक ३३० ( भाजीबाजार व दुकान केंद्र व १८ .०० मीटर रुंद डि . पी . रस्त्याकरीता ). 
(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - पायाभूत सोयी- सुविधा. ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयी- सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची -तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


__ _ निरंक - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४- १० , शके १९३९ 


३ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६९२ . 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
वाचा : पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . ५६२२-जिविशा - २०१७, दिनांक ०६- १० -२०१७ . 


आदेश 


क्रमांक गृहशाखा - डेस्क - १२- २५१८ - २०१७. 


यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक ०७ - १० - २०१७ ते २१ - १० - २०१७ पावेतो म . पो . का . कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंध आदेश करण्याबाबत जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांनी विनंती केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की ,जिल्ह्यात दिनांक ०७- १० - २०१७ रोजी ९३ ग्रामपंचायतीकरीता 
निवडणूक मतदान व दिनांक ०९ - १०- २०१७ रोजी ११ तहसील कार्यालयाचेठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. दिनांक १८ - १० - २०१७ ते २१ - १० 
२०१७ पावेतो दिवाळी हा सण सर्वत्र साजरा होणार आहे . सद्या यवतमाळ जिल्ह्यात किटनाशकाचेविषबाधेमुळे मृत्यू पावलेले शेतकरी व शेतमजूर व 

री व शेतमजूर यांना शासकीय मदत मिळावी या करिता विरोधी राजकीय पक्ष व इतर संघटनाकडून शासन विरोधात आंदोलनात्मक 
हालचाली आयोजित आहे . 


त्मिक 


तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख, जिल्हादंडाधिकारी , 
यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
त्यांच्याजवळ , 


१. शस्त्र , काठी, तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 


२ . लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत . 


३. कोणतीही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही. 


४. दगड , क्षेपणीक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


५ . आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही , सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या 
किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजुन दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७/ कार्तिक ४- १० , शके १९३९ 


तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) यवतमाळ जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे. 


आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागु राहणार नाही . या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी यांचे 
धरणे / आंदोलन इ . वगळता) सुट देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याचे तालुका दंडाधिकारी यांना असतील तालुका दंडाधिकारी यांनी संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांचे ना - हरकत प्रमाणपत्र घेवूनच सुट देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 


शासकीय /निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन/निदर्शने करावयाचे असल्यास व त्याकरिता ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्येने एकत्रित 
यावयाचे असल्यास तसेच धरणे / आंदोलन/निदर्शने इ. करिता मंडप टाकावयाचा असल्यास त्यांना जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ यांची परवानगी घेणे 
आवश्यक असेल जिल्हादंडाधिकारी यांचे परवानगीविना ५ पेक्षा अधिक संख्येने एकत्रित येवून धरणे/ आंदोलने/निदर्शने करणा- या आंदोलकांवर कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची राहील . 


ज्या शासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन/ निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने जिल्हादंडाधिकारी 
यांची पूर्व परवानगी घ्यावयाची असेल त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलने /निदर्शने करावयाच्या दिनांकांच्या किमान १० दिवस अगोदर 
सादर करणे बंधनकारक असेल . 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागु करीत आहे . सदरचा आदेश दिनांक ०७- १०- २०१७ चे ००.०१ वाजता ( मध्यरात्री ) 
पासून ते २१- १० -२०१७ चे २४ .०० वाजता (मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी 
दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी. तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार / पोलीस 
स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


हे आदेश दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हादंडाधिकारी, 

यवतमाळ. 


दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६९३ . 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा - का . वसु .-प्रतिबंधक - २०१७ - ४०४५ , दिनांक २० - ०९ - २०१७ . 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागु करणेबाबत . 


क्रमांक कक्ष - ८ - अ . का .( गृह )- कावि - १९४९ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २१ -०९- २०१७ ते ०२- १०- २०१७ पर्यंत नवदुर्गा उत्सव आणि दिनांक २२ - ०९ -२०१७ ते ०२- १०- २०१७ या 
कालावधीमध्ये मोहरम उत्सव साजरा होत असून दिनांक ३० - ०९ - २०१७ रोजी दसरा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक ०१- १० 
२०१७ व ०२ - १० - २०१७ रोजी मोहरम उत्सवानिमित्त मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक ३० - ०९ - २०१७ ते ०२- १० - २०१७ 
पर्यंत सार्वजनिक मिरवणुका काढून नवदुर्गाचेविसर्जन करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक ०७-१० -२०१७ रोजी ग्रामपंचायत निवडणूक करीता 
मतदान होणार असून दिनांक ०९ -१०- २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी झाल्यावर विजयी उमेदवार मिरवणुका काढण्याची शक्यता 
आहे . तसेच वाशिम जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ; 


तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी याकरिता दिनांक २७ 
०९- २०१७ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक ११-१०- २०१७ रोजीचे २४. ०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १) ( ३) मुंबई पोलीस अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक 
आदेश निर्गमित होण्यास पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २६- नोव्हेंबर १, २०१७ / कार्तिक ४-१० , शके १९३९ 


५ 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुंबई पोलीस अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे. 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


३ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


४ . व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स प्रदर्शन करणे . 


५ . वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/ वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकांमध्ये प्रसार/ प्रचार करणे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबीकरिता लागू राहणार नाहीत . 


१ . अंत्ययात्रा . 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 


३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इ . 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७- ०९ - २०१७ रोजीचे०० .०१ 
वाजता पासून ते दिनांक ११-१०- २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


उपविभागीय अधिकारी, वाशिम /मंगरूळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका -यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तूत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम 
वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचारविनिमय करून ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत 
आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका 
कराव्यात . 


दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६९४ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४- अ लागू करणेबाबत 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका-( गृह )- कावि - १९७५ - २०१७. 

ज्याअर्थी, दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धादिनांक २१ - ०९ -२०१७ रोजी नवदुर्गा स्थापना झाली असून दिनांक ०१- १० - २०१७ व दिनांक ०२ - १० 
२०१७ रोजी मालेगाव शहर तसेच ग्रामीण भागात नवदुर्गाविसर्जन मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे . मालेगाव शहरात नवदुर्गा विसर्जन 
मिरवणुकीमध्ये एकूण १५ नवदुर्गा मंडळ सहभागी होणार असून मिरवणूक दरम्यान नवदुर्गा मंडळाकडून सर्व वाहनावर लोखंडी तलवार , भाले , कोयते , 
विळे, त्रिशुल , कट्यार अशा घातक व मारक शस्त्र लावण्यात येऊन शक्ती प्रदर्शन करण्यात येते ; 
अ .- एक -२ ( १४८४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २६-नोव्हेंबर १, २०१७ / कार्तिक ४- १० , शके १९३९ 


___ ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांनी , मालेगांव शहरात मागील काळात घडलेल्या जातीय दंगलीच्या कारणावरून समाजामध्ये एकमेकांविरूद्ध 
तिव्र वैमनस्य निर्माण झालेले असून तणावाचे वातावरण आहे. नवदुर्गा व मोहरम मिरवणुकी दरम्यान एखाद्या किरकोळ वादावरू न गंभीर स्वरुपाची 
जातीय दंगल घडून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मालेगांव पो . स्टे . अंतर्गत मालेगांव शहर व ग्रामीण हद्दीमध्ये नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन 
मिरवणुकीमध्ये एखाद्या क्षुल्लक कारणावरून वाद होऊन अनुचित प्रकार घडल्यास वाहनांवर लावलेल्या धारदार घातक शस्त्राचा वापर करून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची तसेच जिवीत व मालमत्तेची हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी मालेगांव शहरामध्ये व 
पो . स्टे . हद्दीमध्ये नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन मिरवणूक दरम्यान शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये 
या करीता मालेगांव शहरातील व ग्रामीण भागातील नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांवर नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन मिरवणूक काळात 
दिनांक ०१-१०- २०१७ ते दिनांक ०३- १०-२०१७ दरम्यान कोणतेही शस्त्र लावण्याबाबतचा मनाई आदेश लागू करण्यास विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी आता मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४- अ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन मिरवणूक दरम्यान शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ नये याकरिता मालेगांव शहरातील व पो . स्टे . चे संपूर्ण क्षेत्रातील नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांवर नवदुर्गा व मोहरम विसर्जन 
मिरवणूक काळात दिनांक ०१ - १०- २०१७ ते दिनांक ०३- १० - २०१७ या कालावधीत कोणतेही शस्त्र लावण्याबाबत तसेच सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रांसह 
सामूहिक कवायतीचेकिंवा प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यास किंवा ते घेण्यास अथवा त्याच्यात भाग घेण्यास मनाई आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आला आहे . 


वाशिम : 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ . 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १६९५ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक उपनिअम - बेरोजगार सं.-नोंदणी- अधिसूचना- १५३२- २०१७. 

उपनिबंधक, सहकारी संस्था , अमरावती , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती यांचे द्वारे सूचित करण्यात येते की , स्वराज्य सुशिक्षीत बेरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था म . अमरावती या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अंतर्गत करण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओटीआय- ओटीआय- जनरल-( ओ)- ८२५ - २०१७, दिनांक ०५- १० - २०१७ हा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६० चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


अमरावती : 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ . 


आर . टी . पालेकर, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती , 

तालुका अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


